RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ७ अंक ७ ( १६ ) ] 


बुधवार , डिसेंबर २२ , २०२१ / पौष १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


7 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XXXIII OF 2021 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT . 


सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , मुंबई महानगरपालिका 
१८८८ चा ३. अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे , अशी परिस्थिती 
२०२१ चा महा . अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती , आणि म्हणून , त्यांनी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी , मुंबई 

महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ , हा प्रख्यापित केला होता 


अध्या . १३ . 


( १ ) 


भाग पाच - ४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २२ , २०२१ / पौष १ , शके १ ९ ४३ 


7 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , 

भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १ ) या अधिनियमास , मुंबई महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ , असे म्हणावे . 
प्रारंभ . 

( २ ) तो , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 
सन १८८८ २. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " 

असा करण्यात १८८८ चा 
चा अधिनियम 

३ . 
आला आहे ) , कलम ५ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) च्या , खंड ( अ ) मधील दोनशे सत्तावीस 
क्रमांक ३ याच्या 

या मजुकाराऐवजी 
कलम ५ ची “ दोनशे छत्तीस 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
सुधारणा . 


मुख्य अधिनियम 


“ 


1 


३ . 


महा . अध्या . 
१३ . 


सन २०२१ 

( १ ) मुंबई महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ , हा याद्वारे , निरसित करण्यात येत २०२१ चा 
चा महाराष्ट्र 

आहे . 
अध्यादेश क्रमांक 
१३ याचे निरसन ( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
व व्यावृती . संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही 

अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती , कार्यवाही किंवा , यथास्थिति , काढण्यात आलेली अधिसूचना 
किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २२ , २०२१ / पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


1 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) याच्या कलम ५ मध्ये , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील 
प्रभाग निवडणुकीत , प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या पालिका - सदस्यांच्या संख्येची तरतूद आहे . प्रत्यक्षपणे निवडून 
द्यावयाच्या पालिका सदस्यांची विद्यमान संख्या , २००१ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित 
आहे . २०११ च्या जनगणनेनंतर , प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या पालिका सदस्यांच्या संख्येत बदल केलेला नव्हता . 

२ . २००१ ते २०११ या दशकामधील २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या माहितीनुसार , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील लोकसंख्येमध्ये ३.८७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे . नागरी लोकसंख्येमधील ही वाढ 
आणि जलदगतीने होणारे नागरीकरण विचारात घेता , वाढलेल्या लोकसंख्येस महानगरपालिकेमध्ये त्या प्रमाणात 
प्रतिनिधित्व मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रत्यक्षपणे निवडून द्यावयाच्या 
पालिका - सदस्यांच्या संख्येत वाढ करणे इष्ट वाटले . म्हणून , मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये 
यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते . 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे 
जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती , आणि म्हणून , 

त्यांनी 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी , मुंबई महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ ( २०२१ चा महा . अध्या . 
१३ ) , हा प्रख्यापित केला होता . 


४ . 


उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०२१ . 

, 


एकनाथ शिंदे , 
नगरविकास मंत्री . 


राजेन्द्र भागवत , 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ . 

. 


1 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


